महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहायक लेखा 
अधिकारी, गट-ब संवर्गातून लेखा अधिकारी गट-बया 
पदावर पदोन्नतीने सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन आदेशा क्र. संलेको २०२१/प्र.क्र.१८/कोषा प्रशा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५.०३.२०२१. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२८.४.२०१५, दि.१६.७.२०१५व 
दि. १२.०४.२०१८. 
२) संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे पत्र क्र.संळेको/प्रशा-राप/ले अ 
पदोन्नती/०१.२०२१/श्रीमती भोळे/९६/५२५/दि.२८.०१.२०२१. 
3) शासन आदेशा क्र.संलेको-२०१९/प्र.क्र.८२/कोषा.प्रशा.२ दि.२१.१.२०२१. 


शासन आदेश 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहाय्यक लेखा अधिकारी संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद 


अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन आदेशा दिनांक २१.१.२०२१ अन्वये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा लेखा 
अधिकारी संवर्गात रु.४४,९०० - १,४२,४०० या वेतनश्रेणीतील पदावर ते त्या पदाचा कार्यभार 
स्विकारतील त्या दिनांकापासून तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या महसूली 
विभागांतर्गत लेखा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जिल्हा परिषद, परभणी या पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात आली आहे. खालील नमूद अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या 
दि.२१.१.२०२१ रोजीच्या आदेशातील अटींच्या अधिन राहून, सदर आदेशात अंशत: बदल करुन त्यांना 
औरंगाबाद महसूली विभाग बदलून कोकण-२ हा महसूल विभाग वाटप करण्यात येत आहे. त्यांची स्तंभ 
क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या महसूली विभागांतर्गत स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नांवव | पदोन्नती वाटप | बदलून दिलेला | बदलीने पदस्थापना 
सध्याचे पद व कार्यालय | करण्यात | महसूली विभाग | द्यावयाचे पद व कार्यालय 
आलेला महसूली 
विभाग 


वक 


श्रीमती सिध्दी सुधन औरंगाबाद कोकण-२ | Sear अधिकारी, महाराष्ट्र 
भोळे. माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, 
मुंबई. 


२. सदर पदोन्नती तात्पूरत्या स्वरुपात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 


याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा. प्र. वि./१६ ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या 


पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनूसार देण्यात येत आहे. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पूरत्या स्वरुपाची असल्याने 


शासन आदेशा क्रमांकः संलेको २०२१/प्र.क्र.१८/कोषा प्रशा-२ 

या तात्पूरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

३. वरील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-ब संवर्गात देण्यात आळेली पदोन्नती ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील असल्यामूळे ती आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात 
येईल. 

४. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदोन्नत पदाचा कार्यभार संचालनालय, लेखा व कोषागारे, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दिनांक १५.०३.२०२१ च्या ज्ञापनाव्दारे विहीत केलेल्या दिनांक ३१.३.२०२१ 
पर्यंत स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र संचालनालय लेखा व कोषागारे, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे पाठवावे. विहीत कालावधीत पदोन्नतीच्या पदावरील पदस्थापना न 
स्वीकारल्यास पदोन्नतीचे Bear रद्द करण्यात येतील. 

५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, दि.२८ एप्रिल २०१५, शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 
एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, दि.१६ जूलै २०१५ व शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/कार्या.१२, दिनांक १५ जून, २०१७ मधील अटी व शर्ती 
लागू राहतील. 

६. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१६/२/२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 

७. वरील अधिकाऱ्यांच्या जागी तात्पूरती स्थानिक व्यवस्था करुन त्यांना कार्यमुक्त करावे. त्यांना 
कार्यमुक्त केल्याचा आणि त्यांनी पदोन्नतीच्या ठिकाणी पदग्रहण केल्याचा अहवाल संबंधित कार्यालय 
प्रमुखांनी संचालनालयास तात्काळ पाठवावा. 


Gs सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०३२५१५५२१३५९०५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Manjusha Vivek 
Jadhav जा 
(मंजूषा जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. महालेखापाल - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. * 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको २०२१/प्र.क्र.१८/कोषा प्रशा-२ 


२. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. * 
४. मा. राज्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (ले व को) यांचे स्वीय सहाय्यक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संबंधित अधिका-यांचे सध्याचे कार्यालय प्रमुख.* 
७. संबंधित अधिका-याचे पदोन्नतीने पदस्थापना झालेल्या कार्यालयाचे प्रमुख* 
८. संबंधित अधिकारी* 
९. निवडनस्ती कोषा प्रशा-२ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(¢ संचालक, ले व को, संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


